श्री. राजेंद्र एच. सारडा, सहाय्यक 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर यांच्या 
बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८/ (प्र.क्र.१५/१८) /तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिळ, २०१८ 


संदर्भः १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. टिआरएफ-२०००/प्र.क्र.३/बारा, 
दि.६/८/२००२ 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
3) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई ,खंडपीठ नागपूर यांचे 
दि. १२/२/२०१८ व दि. ६/३/२०१८ रोजीचे आदेशा 


प्रस्तावना: 

श्री. राजेंद्र एच. सारडा, सहाय्यक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर यांनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती येथे बदली 
मिळणेकरीता मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज 
क्र.८६०/२०१७ दाखल केला होता. सदर मूळ अर्जाच्या अनुषंगाने मा. न्यायाधिकरणाने 
दि.१२/२/२०१८ व दि.६/३/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन, संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार श्री.सारडा यांच्या बदलीचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील नियम ४ (४) (दोन) नुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मंजूरीने व संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार श्री. सारडा यांची खाळील स्तंभ-३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विनंती 
बदली करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८/ (प्र.क्र.१५/१८) /तांशि-१ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदली 
कारण 
Ee 2 3 a 
हि श्री. राजेंद्र एच. सारडा, सहाय्यक सहाय्यक प्राध्यापक,यंत्र विनंती 
प्राध्यापक,यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी,शासकीय बदली 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
अमरावती येथे रिक्‍त पदावर 
2. श्री.सारडा यांची विनंती बदली असल्याने त्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


3. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री.सारडा यांना संबधीत संस्थेने तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री. सारडा यांनी बदली करण्यात आलेल्या संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. बदली 
झालेल्या उपरोक्‍त अध्यापकाची कोणतीही रजा विभागाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात 
येणार नाही. श्री. सारडा यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधीत विभागीय सहसंचालक तंत्रशिक्षण यांनी 
करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेझाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/१/५/.॥/89॥॥89.90०५.॥या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०५१५००४८४७०८ 
असा आहे.हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer L 
DN: c=IN, o=Gov 


axman Dhere 
ernment Of Maharashtra, ou=Higher And 
ameer Ten 
st=Mahi th 


in Department, postalCode=400032, 
ra, 
0: b4a357b0e2247b4328b57F45f509bf1 bfObd20c865 


Laxman (लाल 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 
श्री. राजेंद्र एच. सारडा, सहाय्यक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर (संस्था प्रमुखामार्फत) 


प्रत-: 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८/ (प्र.क्र.१५/१८) /तांशि-१ 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय नागपूर / अमरावती (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

५. प्र. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर / अमरावती (तंत्रशिक्षण 

संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षक), नागपूर, महाराष्ट्र-२. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर / अमरावती. 

. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती /तांशि -१ 


one SG &M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


